महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि 
गाईडस्‌, मुंबई संस्थेतील आस्थापनेवरील 
कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : 
शासन निर्णय क्रमांक : भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ 


शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र. ३ व ४ मधील तक्‍तातील अ.क्र. ८,२२,२३ व २४ 
समोरील अभिप्रायाच्या रकान्यात खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३०, २०१९ /माघ १० शके १९४० 
(22) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(22) School Education and Sports Department Contd. 
(रक्‍कम STATA/Amount in Rs.) 


अ. क्र. पदनाम/ Designation विद्यमान वेतन संरचना/ अभिप्राय 
/ Sr. Existing pay structure 
No. 
वेतन बँड ग्रेड 
Pay Band वेतन 
Grade 
Pay 
S| २ ३ 1 ४ 4 


महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि MS Se (अनुदानित) 


4.Maharashtra State Bharat Scouts & Guides (Aided) 


८. सहाय्यक राज्य चिटणीस/ 9300-34800 4200 S-14 : 38600-122800 
Asst.State Secretary 

२२. | नाईक/ Naik 5200-20200 1600 | S-3 : 16600-52400 

23. | dl@laR/Chowkidar 4440-7440 1300 । S-3 : 15000-47600 

२४. | शिपाई/ Peon 4440-7440 1300 | S-3 : 15000-47600 


“त्याऐवजी अभिप्राय या रकान्यात खालीलप्रमाणे वाचावे”. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 


८. सहाय्यक राज्य चिटणीस/ 9300-34800 4200 | $-13 : 35400-112400 
Asst.State Secretary 

22. नाईक/ Naik 4440-7440 1600 | S-3 : 16600-52400 

२३. चौकीदार/(10/॥(08 4440-7440 1300 S-1 : 15000-47600 

२४. ठिपाई/ Peon 4440-7440 1300 । S-1 : 15000-47600 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९३०१७०४१२२८२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2019.09.30 17:06:39 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस्‌, मुंबई 
3) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
४ सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (SBT), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

७) वित्त विभाग (व्यय-५) व (सेवा-९)/नियोजन विभाग (का १४७१), मंत्रालय मुंबई 
८) कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) निवड नस्ती, क्रीयुसे -३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


